सन २०२३-२४ मधील अर्थसंकल्पित 
तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. 

शेतकऱ्यांना अल्पमुदती पीककर्ज पुरवठा 
करण्यासाठी १ टक्का व्याजदराने 
अर्थसहाय्य (२४२५१५०१)-३३ अर्थसहाय्य 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. पूरक १०२३/ प्र.क्र. २४४/१८-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- 


१, 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक सीसीआर १४०६/प्र.क्र.२४७/२-स, 
दिनांक १७/०५/२००६ 


, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , शासन निर्णय, क्रमांक अर्थसं-०४२२/प्र.क्र.१२०/१८-स, 


दिनांक १२/०५/२०२३ 


| सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक अर्थसं-०४२३/प्र.क्र.१२०/१८-स, 


दिनांक २०/०७/२०२३ 


| सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक अर्थसं-०४२३/प्र.क्र.१२०/१८-स, 


दिनांक १०/१०/२०२३ 


., सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक अर्थसं-०४२३/प्र.क्र.१२०/१८-स, 


दिनांक ०८/०१/२०२४ 


६. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. पूरक-२०२३/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दिनांक १९/१२/२०२३ 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय, क्र. पूरक-१९२३/प्र.क्र.१०२/१७-स, 
दिनांक /२८१२/२०२३ 


प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक १ अन्वये राज्य शासनाने राज्यातील BAHIA ६% व्याज 


दराने अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा होण्यासाठी शासकीय अर्थसहाय्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या 


निर्णयानुसार, केंद्र शासनाचे धोरणानुसार बँका शेतकऱयांना ७% व्याज दराने कर्ज पुरवठा करणार 
आहेत, त्या बँकांनी 9% ऐवजी शेतकऱयांना ६% व्याज दराने कर्ज पुरवठा करावा असे राज्य शासनाचे 
धोरण आहे. या प्रयोजनासाठी १% व्याज फरकाच्या रक्कमेचा आर्थिक भार शासनावर आहे. सन 
२००६-०७ पासून खरीप व रब्बी हंगामामध्ये राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत 


बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका व सन २०१३-१४ पासून शेतकऱ्यांना रुपये ३.०० लाखापर्यंत अल्प 


मुदत पीक कर्ज वाटप करणाऱ्या खाजगी बँकांना या निर्णयाचा लाभ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक १०२३/ प्र.क्र. २४४/१८-स 


सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता शेतकऱ्यांना अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा 


करण्यासाठी १% व्याज दराने अर्थसहाय्य (२४२५ १५०१) या योजनेअंतर्गत एकूण 


रू.२४२.०० कोटी इतका निधी आवश्‍यक असल्यामुळे सन २०२३-२४ ची मंजूर 


अर्थसंकल्पीय तरतूद वगळता रू. २१८.०० कोटीची पुरवणी मागणी डिसेंबर, २०२३ च्या 


हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आली होती. सदर रू.२१८.०० कोटी इतकी मागणी 


मंजूर करण्यात आली असून सदर निधी नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने वितरीत 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२३-२४ वर्षात शेतकऱयांना अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा 
करण्यासाठी १% व्याज दराने अर्थसहाय्य (२४२५ १५०१-३३ अर्थसहाय्य या 


लेखाशिर्षाखाली सन २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर रू. 


२१८.०० कोटीच्या ५०% म्हणजेच रू. १०९.०० कोटी (रू. एकशे नऊ कोटी फक्त) 


एवढ्या निधीचे नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने वितरण करण्यास या शासन 


निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर तरतूद संबंधित संस्थांना अदा करण्यासाठी '/४0004-सहायक 


निबंधक (अर्थसंकल्प आणि नियोजन) सहकार आयुक्त व निबंधक, पुणे यांना नियंत्रक 


अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच लेखाधिकारी, अधिन सहकार 


आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण 


अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरण करून हा खर्च वेळेत 


होईल हे सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पहावे. 


तसेच याबाबतचा अहवाल व विकास मंडळनिहाय खर्चाची माहिती वेळोवेळी शासनास 


पाठवावी. 


= सदरहू रक्‍कम मागणी क्र.व्ही - २ मुख्य लेखाशिर्ष " २४२५ सहकार - 


(१०७), सहकारी पत संस्थांना सहाय्य (०१) (१०) - शेतकऱ्यांना अल्पमुदती पीक कर्ज 


पुरवठा करण्यासाठी १% व्याज दराने अर्थसहाय्य (कार्यक्रम) (दत्तमत) (२४२५१५०१) ३३, 


अर्थसहाय्य ", या लेखाशिर्षाखाळीळ सन २०२३-२४ या वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या 


तरतूदीमधून सदर रक्‍कम खर्च करण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक १०२३/ प्र.क्र. २४४/१८-स 


8. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने व त्यांचे अनौपचारिक 


संदर्भ क्र. ३८/१४३१, दि. २४/०१/२०२४ तसेच वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांचे 


अनौपचारीक संदर्भ क्र. १०५/२०२४/व्यय-२, दि. ०६/०२/२०२४ अन्वये प्राप्त झालेल्या 


मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७//.॥8॥8॥/859॥॥9.90९.॥ 


या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेतांक 


२०२४०२२६११३६१८५२०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by RAHUL CHANDRASHEKHAR SHINDE 
A H U L DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 


MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


C H A N D RA ५ H E K H A R 2.5.4.20=2b92cb6c4f872b298eba5b276742f5d2e72d0421076aa%ed40bee 
dc51e27e130, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=6D85E99C367 1 CBSDA40A5218962B08B2FAEA34CA2FOBF 
S H | N D E C7731E9EO7ECA33F6DA, cn=RAHUL CHANDRASHEKHAR SHINDE 
Date: 2024.02.26 13:20:39 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत : माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित, 
१. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५. महालेखाकार, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
६. समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती, पुणे. 
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, लि. मुंबई. 
सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था. 
सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 
१०. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३, मंत्रालय, मुंबई. 
११. अवर सचिव (कार्या. १७-स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कोषागार अधिकारी, पुणे. 
१३. निवड नस्ती-१८-स. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


